शासन 


महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन 
कार्यक्रमासाठी निर्माण केलेल्या जिल्हा 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांच्या 
४२ पदांच्या मानधनासाठी निधी 
उपलब्ध करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन) 
शासन निर्णय क्रमांक :- आव्यप्र-२०२१/प्र.क्र.९४/आव्यप्र-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०८ सप्टेंबर, २०२१ 


निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम आणि या कार्यक्रमाच्या 


अंमलबजावणीसाठी निर्माण केलेल्या आणि कंत्राटी तत्वावर कार्यरत असलेल्या ३६ जिल्हा 


आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी आणि ६ विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन समन्वयक अशा एकूण 


४२ पदांपैकी विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन समन्वयक, पुणे हे पद रिक्‍त असल्याने दरमहा 


रु. ३०,०००/- प्रत्येकी याप्रमाणे १ महिन्याचे मानधन अदा करण्यासाठी सोबतच्या सहपत्राप्रमाणे 


विभागीय आयुक्त यांना एकुण रू. १२,३०,०००/- (अक्षरी रू. बारा लक्ष तीस हजार) एवढा 
निधी 805 वर वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर निधी संबंधित 


जिल्ह्यास विभागीय आयुक्‍त यांनी BDS वर वितरीत करावा. 


अ.क्र | feria | उपलब्ध केलेला नि 

१ । कोकण (७ जिल्हे) २,४०,०००/- 
र नाशक (५ जल्ह) १,८०,०००/- 
a | औरंगाबाद (८ जिल्हे) | 2,190,000/. 
v पुण (५ हे) १,५०,०००/- 
4 मरावती (५ जिल्हे) १,८०,०००/- 
& नागपूर ( ६ जिल्हे) २,१०,०००/- 

एकूण १२,३०,०००/- 


सदर आदेश वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक विअप-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, 


भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकारी नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उप 


विभाग, चार अनुक्रमांक ११ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 


अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


आर. C\Users\Ramy it Skarma\Desktop!Office Fils 202000195 All 090९॥॥दुफार०/1-1)पंकज)४० 09६ 


या कामी होणारा खर्च मागणी क्र. सी-६, २२४५, नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी 
सहाय्य, सर्वसाधारण (०१) (०१) महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे कार्यालय स्थापन 
करणे व फर्मिचर व साधन सामुग्रीसह सुसज्जीकरण करणे, (२२४५-९७६१) १०- कंत्राटी सेवा या 
लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी करण्यात आलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात 


यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
प्रसिध्द करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२१०९०८१५४८२९६६१९ 


असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Bact Ls 
P 
(हितेंद्र THT) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 

१) विभागीय आयुक्त (सर्व) 

२) महासंचालक, यशदा, पुणे. 

३) जिल्हाधिकारी (सर्व) 

४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), ५, मुंबई/नागपूर. 

५) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), », मुंबई/नागपूर. 

६) संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई. 

७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८) लेखाधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) अपर मुख्य सचिव (म. व पु.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) निवड नस्ती, आव्यप्र-१. 


383. C\Users\Ramvir, Sharma\Desktop\OMce File 202tDutare All DocumenlgATNPankaj Tate. Docs 


